कौटुंबिक न्यायालय, मुंबईच्या,बांद्रा-कुर्ला 
संकुल, बांद्रा (Gd, मुंबई येथील 
इमारतीमधील ३ लिफ्टचे नुतनीकरण 
करण्याबाबतच्या रु.१,०५,३५,७४६/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या ११२०/५४०/प्र.क्र.१०८/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १० मे, २०२२. 


वाचा: १) कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 00//50/७//७५४/२०२०दि.२५.०९.२०२०. 
2) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H.B(W) ६०४९ of २०१० (७)/११०२/१६८०२, 
दि.०६.११.२०२०. 
३) समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.०७.०१.२०२१. 
४) कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. OW/FC/CM/ 9226/2024, दि.२९.१२.२०२१ 
५) मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.8(// ६०५८ of १९९२(२३१/७१/९०१, 
दि.११.०१.२०२२. 


प्रस्तावना : 


मा. उच्च न्यायालयाने, संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्रमुख न्यायाधीडा, कौटुंबिक न्यायालय, 
मुंबई यांचा बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई येथीळ कौटुंबिक न्यायालयातील ३ लिफ्टचे 
नुतनीकरण करण्याबाबतचा रु.१,१३,७८,६०५/- इतक्या रकमेचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकासह शासनास 
सादर केला आहे. समन्वय समितीच्या दि. १६.०२.२००४ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आलेले ८% Centage Charges वगळण्यात येऊन 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. 
२ येथील पत्रान्वये केली आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने काही मुद्द्यांबाबत संदर्भ क्र. 3 येथील शासन 
पत्रान्वये माहिती मागविण्यात आली होती. यानुषंगाने आवश्‍यक माहिती संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये 
कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झाली आहे. 


कौटुंबिक न्यायालय, मुंबईच्या,बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (Ga), मुंबई येथील इमारतीमधील 3 
लिफ्टचे नुतनीकरण करण्याबाबतचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत विभाग, 
सा.बां. विभाग यांनी तयार केले असून, मुख्य अभियंता (विद्युत) यांनी त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२०/५४०/प्र.क्र.१०८/का-९ 


त्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबईच्या,बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा Gd, मुंबई येथील 
इमारतीमधील ३ लिफ्टचे नुतनीकरण करण्याबाबतच्या रु.१,०५,३५,७४६/- (अंदाजपत्रकात समावेश 
करण्यात आलेले ८% Centage Charges वगळून) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


कौटुंबिक न्यायालय, मुंबईच्या,बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई येथील इमारतीमधील ३ 
लिफ्टचे नुतनीकरण करण्याबाबतच्या रु.१,०५,३५,७४६/- (अक्षरी रु. एक कोटी पाच लक्ष पस्तीस 
हजार सातशे शेहेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीमधील ३ लिफ्टचे 
नुतनीकरण करण्याबाबतच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Name of work: Providing replacement to 3nos Lift with El in Family court Building 


at BKC, Bandra, Mumbai. 


Sr. Subworks Amount (In Rs.) 
No. 


०१, Subwork-l:- Providing replacement to 3nos Lift in| €2,919,Q02.00 
Family Court Building at BKC, Bandra, Mumbai. 
०२. Subwork-ll:- Providing El for one Lift in Family Court ३,३४,१८६.०० 
Building at BKC, Bandra, Mumbai. 


03. Civil charges for whitewash, waterproofing, lift shaft | ५,००,०००.०० 


repairing & plastering work etc. (lumsum) 


Total ९०,५१,८८८.०० 
Add ४% for Contingency ३,६१,८०४.४५ 

Total ९४,०६,९१५.७५ 
Add 92% for GST ११,२८,८२९.८९ 
Total १,०५,३५,७४५.६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२०/५४०/प्र.क्र.१०८/का-९ 


३. चालू वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र 
न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१, २७-लहान 
बांधकामे " या लेखाशीर्षाखाली पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने विहीत पद्धतीने निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात येऊन, याकरीता येणारा खर्च सदर लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


४. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१०१२१३३५५९१२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
H O D AWA D E KA R णा DEPARTMENT, यायी मती 


ANAND BHARAT een nea 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति :- 
१ 
२ 
3) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई, 
४) महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 
६) वित्त विभाग-व्यय-५, 
) 
) 


मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंधक (निरिक्षणे-१), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


SES थय 


७ विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


